ग्रामीण उद्योजकता विकास कार्यक्रम (SVEP - 
Start-up Village Entrepreneurship 
Programme) UT योजनेकरीता सन २०२३- 
२४ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ - २०२३/प्र.क्र.८५/योजना-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.मजिअ-२०१६/प्र.क्र.१९१/योजना- 
३, दिनांक १२.०५.२०१७. 
२. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एस-११०५२/२६/२०१५- 
एनआरएलएम(एसव्हीईपी)/महाराष्ट्र (एसव्हीईपी__१), दिनांक ११ ऑगस्ट, 2023. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बेलापूर, 
नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/२७०४/२०२३, दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२३. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 


अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण उद्योजकता विकास कार्यक्रम (SVEP - Start-up 


Village Entrepreneurship Programme) या योजनेकरीता संदर्भाधिन H.2 च्या आदेशान्वये 


रु.२,५०,००,०००/- इतका निधी वितरीत केळेळा आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये 


जमा झालेला आहे. सन २०२३-२४ मध्ये SVEP - Start-up Village Entrepreneurship 


Programme या योजनेसाठी केंद्र हिस्सा (२५०१ ए१३७) याकरिता .92,00,00,000/- व राज्य 


हिस्सा (२५०१ ए०७५) याकरिता रु.८,००,००,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली 


आहे. सदर अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून केंद्र हिस्सा रु.२,५०,००,०००/- व केंद्र हिस्सा 


WAST राज्य हिस्सा रु.१,६६,६६,६६७/- असा एकूण रु.४,१६,६६,६६७/- इतका निधी वितरित 


करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


ग्रामीण उद्योजकता विकास कार्यक्रम (SVEP -Start-up Village Entrepreneurship 


Programme) या योजनेसाठी सन 2023-28 मध्ये केंद्र हिस्सा (२५०१ ए१३७) याकरिता 


अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून रु.२,५०,००,०००/- (रुपये दोन कोटी पन्नास लाख फक्त) व 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२३/प्र.क्र.८५/योजना-३ 


केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा (२५०१ ए०७५) याकरिता केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 


रु.१,६६,६६, ६६७/- (रुपये एक कोटी सहासष्ट लाख सहासष्ट हजार TEP! सदुसष्ट फक्त) असा 


एकूण रु.४,१६,६६,६६७/- (रुपये चार कोटी सोळा लाख सहासष्ट हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) 


इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळी (8.1).5) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 


अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 


बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्‍कम रु.२,५०,००,०००/- चा खर्च " मागणी क्र.एल ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी 


विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) 


सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१)(१७) स्टार्ट अप ग्रामीण उद्योजकता कार्यक्रम (केंद्र 


हिस्सा go Tah) (कार्यक्रम, ३३ अर्थसहाय्य, (२५०१ ए१३७)" या लेखाशिर्षाखाळली व 


रु.१,६६,६६,६६७/- चा खर्च “मागणी क्र.एल ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी विठोष कार्यक्रम, of, 


स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण जयंती ग्राम 


स्वयंरोजगार योजना, (०१)(१६) स्टार्ट अप ग्रामीण उद्योजकता कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ४० टक्के) 


(कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, (२५०१ ए०७५)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या आर्थिक 


वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 


४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 


करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी 


करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 


५. या झासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती 


त्वरीत लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभागयांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर 


Host रक्‍कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व 


दिनांक, ४ महालेखापाल कार्यालयातील रक्‍्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक्र दिनांक १२ एप्रिल, 2023 अन्वये दिलेल्या केंद्र 


पुरस्कृत योजनांसाठी निधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे 


स्तरावर वितरित करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२३/प्र.क्र.८५/योजना-३ 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०५०९५४२७३०२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN VASANT SHINDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=213d983c0c3b73519fa14c37396 
dd0b3cf8f28e1 6bc2fb6620a5c4fdac6e728 
4, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=672D36CC7468AA812E66D 


SHINDE .:: 
(अरुणव शिंदे) 


१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 

3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 

४ उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग(एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - Yoo ६१४. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

६) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

७) कक्ष अधिकारी (१४४४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) वित्त विभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७ मंत्रालय,मुंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२,ग्राम विकास विभाग. 

निवडनस्ती योजना-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


